"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" 
(२४०६ ०६८६) निधी वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/ 
प्र.क्र.३०/८६/२०२१-२२, दिनांक २१.०६.२०२१. 
प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/ 
प्र.क्र.३०/९६/२०२१-२२, दिनांक २४.०६.२०२१. 
३) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/ 
प्र.क्र.३०/१५३-आअ/२०२१-२२, दिनांक २९.०७.२०२१. 
४) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/ 
प्र.क्र.३०/५८३/२०२१-२२, दिनांक १६.०२.२०२२. 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अंर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१, 
दिनांक २९.०७.२०२१, दिनांक १४.१०.२०२१ व दिनांक २८.०१.२०२२. 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग समक्रमांक दिनांक २०.०९.२०२१, दिनांक ८.१२.२०२१ व 
दिनांक १४.०२.२०२२. 
प्रस्तावना : 


> 


ल 
ae 
ma 


Tae) 
~n 


"महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, १९६९ 
या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने (२४०६ ०६८६)" या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ साठी एकूण 
रु. २००.०० लक्ष इतका निधी नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


सदर योजनांतर्गत आदिवासी खातेदारांना त्यांच्या खाजगी मालकीत झाडाची शासनाकडून तोड 
केल्यानंतर लिलाव होईपर्यंतच्या काळापर्यंत अग्रिम देण्यात येतो. अधिनियमानुसार सदर प्रदाने विहित 
कालावधीमध्ये देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव या योजनेअंतर्गत रु. २६७.८८ लक्ष निधीची गडचिरोली, चंद्रपूर, 
नागपूर, यवतमाळ, औरंगाबाद व अमरावती या वनवृत्तासाठी आवश्यकता असल्याने सदर निधी BOS द्वारे 
वितरीत करण्याची प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.१ व ४ च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १४.१०.२०२१ अन्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम 
नऊ महिन्याच्या कालावधीसाठी (डिसेंबर, २०२१ पर्यंत) अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरण / खर्चाची मर्यादा ७५ 
टक्के इतकी विहीत करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 


आता, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २८.०१.२०२२ अन्वये राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेस गती 
देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांस भांडवली लेख्यातील कार्यक्रम व अनिवार्य खर्चाच्या बाबींसाठी १०० टक्के 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


त्यानुषंगाने या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित रु. २००.०० लक्ष (०२ मजूरी- रु. १४.०० लक्ष व ५० इतर 
खर्च - रु.१८६.०० लक्ष) निधी पैकी वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्पिय प्रणाळी नुसार वितरणासाठी उपलब्ध 
रु. १०६.३० लक्ष निधी पैकी रु. ९८.०० लक्ष निधी या विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत रु. ८.३० लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 

"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करिता एकूण 
रु. 200,00 लक्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाद्वारे अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर वितरणासाठी 
उपलब्ध एकूण रु. ८.३० लक्ष (०२ मजूरी- रु. ६.३० लक्ष व ५० इतर खर्च - रु. २.०० लक्ष) निधी प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना खालील अटींच्या अधीन राहून 
खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 

१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 

२) कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा 
यापुढेही लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही सन २०२१-२२ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४.१०.२०२१ व दिनांक २८.०१.२०२२ मधील अटी व 
शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक - सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन Coo इतर खर्च, (०१) इतर खर्च, 
(09) (०५) "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२१-२२ मध्ये 
मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१, दिनांक २९.०७.२०२१, दिनांक 
१४.१०.२०२१ व दिनांक २८.०१.२०२२ रोजीचे शासन निर्णय आणि वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद 
२७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०२१७३४३८२०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


DN: त sonal, 
pseudon’ ym=bb348b74c34d5cdc104457bb077cbbab2753fda996 13688 
793f8ffb2d4595af5, 


2.5.4.20=d399ba42648ff6007bc88b201ae47aa7d8a80a09e22cffd4c088 
87e4e01ce080, postalCode=416519, st\=MAHARASHTRA, 
SA BAJ | GO V F KA R eriall ber=b752370b557d0a3e58b4b069230bc54f6a 1 3d04798d2 

7a3f1c7dcc5655271 RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 

Di 2022.03.02 17:37:20 +05'30' 

1. रविकिरण गोवेकर) 
(डा.र रण गोवेकर) 
. . 


महसूल व वन विभाग 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर / चंद्रपूर/ गडचिरोळी/ यवतमाळ / औरंगाबाद/ अमरावती. 

५) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

८) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


